सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षासाठी 
एकदाच परवानगी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बेठक-२०२३/प्र.क्र.२५१/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०४.०९.२०२३ रोजी झालेली बैठक 
प्रस्तावना:- 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक गणेशोत्सवासंदर्भात दि.०४.०९.२०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार, मागील दहा वर्षात सर्व नियम कायदे यांचे पालन करणाऱ्या व कोणत्याही तक्रारी 
नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता एकदाच परवानगी 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

श्री.महेश बेडेकर विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर जनहित याचिका क्र. १७३ /२०१० या याचिकेवर मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

१. दि.१९.०९.२०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन 
करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षाकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व 
महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांनी करावी. 

२. महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या माळकीच्या जागेवर गणेशोत्सव 
मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देतांना नाममात्र भाडे/झुल्क रुपये १००/- 
(अक्षरी रुपये शांभर मात्र) गणेशोत्सव मंडळांना आकारण्यात यावे. 

३. या करिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय,आदेश यानुसार विहित केलेल्या 
अटी शर्तीचे पालन करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांची स्थानिक पोलीस Kea यांच्याकडून ना 
हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी . 

०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१४१६४८१०१६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM 


PAWAR 
Date: 2023.09.14 16:50:08 +05'30' 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२ 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सर्व मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२३/प्र.क्र.२५१/नवि-२० 


Cc 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक 
प्रधान सचिव (नवि-०१),नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


4) 
) 
) प्रधान सचिव (नवि-०२),नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


(२ GS O&M 


मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी 
आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१०) आयुक्‍त व संचालक, नगर परीषद संचालनालय, मुंबई 
११) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपाळिका/नगरपंचायती 
(आयुक्त व संचाळक, नगर परीषद संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
92) महालेखापाल-१, (लेखा परिक्षा)/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३) महालेखापाल-२, (लेखा परिक्षा)/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) निवडनस्ती (नवि-२०) 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


